क्लारा आणि डेवी 


अमेरिकी रेड क्रॉसची 
संस्थापिका क्लारा बार्टनच्या 
बालपणाची कहाणी 


लेखन व चित्रण - पैट्रिशिया पोलाको 
मराठी: अश्विनी बर्वे 


क्लारा एक अनोखी मुलगी होती. तिचे 
सगब्ब्यात चांगले मित्र होते प्राणी आणि फुले! 


जीवजंतूशी तिचे विशेष नाते होते. मातीतून 
उगवणारे सौंदर्य त्यांना निरतिशय आनंद देत 
असे. जेव्हा कधी शेजारांची डुकरे किंवा गायी 
आजारी पडत असत, किंवा त्यांच्या पिकांवर 
रोग पडत असे, तेव्हा क्‍लाराला काय करायचे 
है माहित असे. क्लाराचा उत्साह असीमित 
होता. ती गायीच्या चेहय्यासारखे असलेले उंच 
पहाडावर पदढूं शकत असे आणि गव्हाच्या 
उभ्या पिकातून सहज बाहेर पड़ू शकत असे. 


पण जेव्हा ती बोलण्याचा प्रयत्न करे 
तेव्हा तिचे शब्द बाहेर पड़ू शकत नसत. तिने 
कितीही प्रयत्न केला तरी तिचे तोतरेपण जात 
नव्हते. 


क्लाराच्या मोठया भावाला डेवीला माहीत होते 
की त्याची बहिण ग॒णवान आहे. जेव्हा लोक 
क्लाराच्या उच्चाराची चेष्टा करत, डेवी नेहमी 
तिला सांगे की जीवजंतूवर उपचार करण्याचा 
अनोखा गुण तिच्याकडे आहे. 


डेवी आपल्या बहिणीला म्हणे, “तू एक दिवस 
एक महान महिला होशील.” आणि झाले तसेच. 
क्लारा बार्टन चिकित्सा व उपचारांच्या क्षेत्रात 
प्रसिद्ध झाली आणि तिने अमेरिकी रेडक्रॉसची 
स्थापना केली. 


ही क्लारा बार्टनची खरी कहाणी आहे. ती 
पैट्रिशिया पोलाको यांची पूर्वज होती. पोलाकोने 
या कथेबरोबर आपल्या वंशाकडून विरासत 
मध्ये मिव्ठालेल्या कथांचे लेखन आणि चित्रण 
करण्याचे काम चालू ठेवले आहे. 


क्लारा आणि डेवी 


अमेरिकेच्या रेडक्रॉसच्या संस्थापिका 
क्लारा बार्टन यांच्या बालपणाची 
कहाणी 


लेखन व चित्रण - पैट्रिशिया पोलाको 
मराठी: अश्विनी बर्वे 


माझा मामे भाऊ स्टीवन बार्टन-गाच्या स्नेह स्मृतीला आणि त्याचा छोटा भाऊ 


डेविड बार्टन-गाला समर्पित 


- पैट्रिशिया पोलाको 


स््रिसमसच्या कुडकुडणाय्या थंडीत सकाछ्ी नॉर्थ ऑक्सफोर्ड, मैसाच्युसेट्समध्ये एक 
जोरदार वाद आले. ते १८२१ साल आणि ख्िसमसचा दिवस होता. 


आई आपल्या पाचव्या बाढ्ठाच्या जन्माची वाट बघत होती. त्याच्या आधीचे मुत्र दहा 
वर्षापूर्वी झाले होते. आईची तब्येत खूप नाजूक होती. 


स््रिसमसच्या त्या दिवशी एक विशेष भेट आली. पूर्ण कुटुंब आईच्या अंथरुणाजवलछ 
नवीन बाढ्छाचे स्वागत करण्यासाठी एकत्र जमले होते. नवजात बाछ्ठ दुपट्यात 
गुंडाकून आईच्या जवक होती. “मी हिचे नाव क्लैरिसा ठेवत आहे,” आईने अशक्त 
आवाजात महटले, आणि नवजात बाढ्छलाला आपल्या सगब्ब्यात मोठया मुलीकडे 
डोलीकडे सोपवले. क्लैरिसाची दुसरी मोठी बहिण सैली, तिचा मोठा भाऊ स्टीवनने 
पण तिला परत परत कडेवर घेतले. जेव्हा तिल्रा डेवीने घेतले, जो तिचा सगब्व्यात 
छोटा भाऊ होता आणि अनेक वर्षापासून तिच्या येण्याची वाट बघ्चत होता. तो त्या 
छोटीला बघून खूप खुश होता. त्याने छोटीला हातात घेवून डोलवले, छोटीने 
आपल्या छोट्या छोट्या बोटांनी त्याचे एक बोट पकडले. डेवी आनंदाने हसू 
लागला. 


“व्वा! काय पकड़ आहे. असे म्हटले गेली की ती थोड्याच काव्ठात बाबांच्या नवीन 
घोड़याल्रा प्रशिक्षित करण्यासाठी त्यांच्या पाठीवर बसून त्यांना सांभाल्ेल.” डेवीने 
आनंदाने म्हटले. “पण ही क्लैरिसा ऐवजी क्लारा जास्त वाटते.” त्या दिवसापासून 
त्या छोटीला सगलछेजण तेच महणू लागले.-क्लारा। 


दिवस जात होते, आई आजाराने अधिक अशक्त होत गेली. लवकरच छोट्या क्लाराला 
सांभावठण्याची जबाबदारी डॉलीवर येऊन पडली. 


पण डेवी लहान बहिणीवर प्राणापेक्षा अधिक प्रेम करत होता. आणि ती तर जणू 
डेवीची पूजा करत होती. तो जिथे जात असे तिथे ती जात असे. अगदी अनेक 
काछ्ापर्यत, क्लारा नीट चालायला शिकली नव्हती त्याआधी सुद्धा डेवीने तिला 
घोड़याच्या पाठीवर बसायल्रा शिकवले. आणि जेव्हा ती चाल्रायला शिकली, तेव्हा ती 
सरक्ठ पव्ठायलाच लागली. 


डेवीने तिला झाडावर चढायला, काजवे पकडायला, खोल खड़डावरून उड़या मारायला 
आणि पूर्ण ताकदीने मातीचे ढेकक्े फेकायला शिकवले. ती गायीच्या चेहय्यासारखे उंच 
असणान्या पहाडांवर पढ्त जाऊ शकत होती. आणि गव्हाच्या पिकातून ती सहज पव्ठत 
बाहेर पड़ शकत असे. डेवी नेहमी तिच्याबरोबर असे. 


पण क्लाराला सगब्व्यात जास्त ते आवडते जेव्हा ती आणि डेवी नदीच्या किनाय्यावर असलेल्या मोठया 
चेस्टनेस्टच्या झाडावर लावलेला झोक्यावर बसून जंगली फुलांच्या मैदानावर झोके घेत असत. 


“अजून वर डेवी!” ती ओरडून म्हणे. 


“जर अजून आपण वर गेलो तर आपण ढगात शिरू आणि मलत्रा तुझ्यासाठी चंद्राचा तुकडा तोडावा 
लागेल!” डेवी हसून म्हणाला. 


जेव्हा कलारा जंगली फुलांच्या मैदानावर धावत असे तेव्हा ती प्रत्येक फुलाचा सुवास घेण्याचा प्रयत्न 
करत असे. कलारा आणि डेवी घरी घेऊन जाण्यासाठी फुले निवडत. येतांना ते तबेल्यात थांबत. 
जनावरांना खायला प्यायला आणि दुसय्या कामात पण क्लारा डेवीला मदत करत असे. 


क्लाराचे निसर्ग आणि पशुबरोबरही जवल्चे नाते होते जसे फुलांचे सूर्याशी आहे. त्याबरोबर तिचे आपले 
असे खास नाते होते. मातीत उगवणान्या गोष्टीतून तिला आनंद मितठत असे. हे सगक्े करणे 
क्लारासाठी खूप सहज, खूप सोप्पे होते. 


हे >सछ 
है 3 +४४ 
हट 7 


पण क्लारा जेव्हा बोलत असे तेव्हा तिला खूप मेहनत करावी लागत असे. ती शब्द स्पष्ट, बरोबर 
उच्चारु शकत नसे. घोडा “थोडा” होई आणि स्नॉपड्रैगन (कुकर फूल)! 


एक दिवस जेव्हा डेवी तठघरात फुलकोबी ठेवत होता, तेव्हा त्याने कलाराला एका कोपय्यात 
भिंतीकडे तोंड करून उभी असलेले पाहिले. 


“क्लारा तू इथे एकटी अंधारात काय करते आहेस?” डेवीने हात पकड़न तिला जिन्याकडे घेऊन 
जात विचारले. 


“डॉलीने मला शिक्षा दिली आणि इकडे पाठवले आहे. ती म्हणाली की मी तवब्ठघरात राहावे 
लागेल,” क्लारा हुंदके देत म्हणाली. डेवीने तिल्रा स्‍्वयंपाकघरात ओठढत आणले. डॉलीने 
तिच्याकडे बघून खूप नाराज झाली. 


“मुलीला लगेच खाली घेऊन जा! तिला शिक्षा दिली गेली आहे,” डॉलीने डेवीला फटकारले. 
“पण कशासाठी?” डेवीने विचारपूस केली. 
“ती नीट बोलू इच्छित नाही. खूप आव्शी आहे. ती शब्दांचे योग्य उच्चार करण्यास नकार देते. 


डेवीने क्लाराला जवछ घेतले. “माइयाबरोबर चल क्लारा. मला तुला तबेल्यात काहीतरी दाखवतो. 


क्लारा तबेल्यापर्यत रडत-हुंदके देत गेली. 


“मी नीट बोलण्याचा पूर्ण प्रयत्न करते, डेवी. पण माझया तोंडातून तसे उच्चार बाहेर येत नाही 
जसे डॉलीला अपेक्षित आहे,” क्लारा स्फुंदत म्हणाली. 


डेवी तिला गोठयात घेऊन गेला. त्याने तिथला घास बाजूला केला. तेव्हा क्लाराला त्या घासाच्या 
खाली एक नवजात पिल्‍्लू दिसले. त्याने डोब्व्यांची उघडझाप केली. तेव्हा तिने विचारले, “याची 
आई कुठे आहे?” 


“ती तर पत्वून गेली,” डेवीने उत्तर दिले. “पण ही छोटी आजारी आहे. जर तिच्याकडे ल्क्ष दिले 
नाही तर ती जास्त दिवस जिवंत राहणार नाही.” 


“जिवंत राहणार नाही?” क्लाराने कुजबुजत विचारले. 


“मी हिची काछजी घेईन,” क्लाराने वचन दिले. “ही तर एका छोट्याशा बटणासारखी गोड आहे. 
मी हिला 'बटण' महणेन. बटण!” क्लारा उत्साहाने महणाली. 


क्लाराच्या देखरेखी खाली बटण वाढ़ू ल्रागली. क्लाराल्रा दिवसेंदिवस त्याचा लका ल्रागला आणि 
वाढत गेला. बटण तिच्यावर खूप खुश होती. पण तिच्या तोतरेपणामुक्ठे तिची चेष्टा होऊ 
लागल्यामुक्ठे तिला सगब्ब्यापासून दूर केले गेले. ती आतल्याआत कोमेजू लागली आणि लोकांशी 
बोलण्यास लाजू लागली आणि घाबरू लागली. जेव्हा कधी डॉली क्लाराच्या शाल्ेबाबत बोले तेव्हा 
ती तबेल्यात जाऊन लपे. 


क्लाराने जितका जास्त वेछठ बटनासोबत स्थिरस्थावर होण्यात घालवला, तितकी तिची इतर 
प्राण्यांबद्‌दलची सुदूधा ओढ वाढली. तासनतास ती त्यांच्या वागण्याबोलण्याकडे लक्ष देत असे. ती 
त्यांच्याबददल सर्व काही शिकू लागली. पण तिने आजारी जनावरांकडे विशेष लक्ष दिले. तिच्या 
हातात प्राण्यांना बरे करण्याचे सामर्थ्य होते. जेव्हा ती त्यांची कावछजी घेई तेव्हा तिचे हृदय आनंदाने 
गात असे. प्राण्यांसमोर तिला भीती वाटत नसे आणि तिला स्वतःत आत्मविश्वास असल्यासारखे वाटे. 
शेवटी, ती तोतरी असो किंवा नसो याचे प्राण्यांना फरक पडत नसे. पण काही काव्ठानंतर, डॉलीच्या 
सांगण्यावरून, क्लाराचे दुःस्वप्न वास्तवात बदलले. क्लाराला शाछ्ेत पाठवले. ती शाक्केत इतकी 
घाबरायची की ती क्वचितच तोंड उघडायची. पण जेव्हा ती काही बोलण्याची हिंमत दाखवायची तेव्हा 
सगके तिची चेष्टा करायचे आणि हसायचे. शाल्ेच्या मैदानात मुली तिला घेरून तिची चेष्टा करत 
असत. “तू नीट का बोलत नाहीस?” त्यांच्यापैकी एकाने चिडवले.“ तू सापाच्या फुशारक्यासारखा 
आवाज कादते,” दुसरा महणाला."याला साप महणतात, “थाप' नाही!" तिसन्‍्याने चिडवले. ते सर्व जोरात 
हसले. क्‍्लाराने मातीचा एक गोव्ठा उचलला आणि त्यांच्या दिशेने फेकला. मग ती जमेल तितक्या 
वेगाने घराकडे धावली. डेव्हीला कलारा तबेल्यात रडताना दिसली. “प्रत्येकजण माझी चेष्टा करतो, 
डेवी. कृपया मला शाल्केत परत जाण्यास सांगू नको!" क्लारा चिडली. “मी आज रात्री बाबांशी बोलेन. 
आम्ही तुला इथे, घरी शिकवू शकतो. मग कोणीही तुला दुखवू शकणार नाही,” डेवीने तिला आश्वासन 
दिले. 


डेवीने आपले वचन पाल्ठले. क्लाराचं शिक्षण घरीच व्हायला हवं, हे त्याने बाबांना पटवून दिल. 
यात संपूर्ण कुट्ुंबाने क्लाराला मदत केली. 


स्टीव्हनने कलाराला संखया आणि गणित शिकवले. सँली आणि डॉलीने क्लाराला उत्तम वाचक 
बनण्यास मदत केली. 


डेवीने तिला नकाशे आणि निसर्गाच्या चमत्कारांबददल वाचायला शिकवले. लवकरच क्लारा 
कोणत्याही संख्येची बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार आणि भागाकार करायला शिकली. 


बाबांच्या कोनाइयात ठेवलेली जवव्ठपास सर्व पुस्तके त्यांनी वाचली. ती डेवीसोबत गावातील 
ग्रंथालयात जायची आणि निसर्ग आणि प्राण्यांशी संबंधित पुस्तके वाचायला आणायची. ते नेहमी 
रानफुलांनी भरलेल्या जंगलातून घरी परतायचे. 


डेवीमुक्ठे क्लाराने सर्व फुलांची नावे जाणून घेतली. डेवीला त्याच्या बहिणीचे आश्चर्य वाटले. रानटी 
खारूताई, चिमण्या वगैरे कलाराजवछ येत असत. 


कोणताही प्राणी तिला घाबरत नसे. डेझी आणि एस्टर फुलांशी ती गोड आवाजात बोलायची. 
क्लारा त्यांच्या जवकछ असताना, ती अधिक तेजस्वी आणि ताठ दिसत. क्लारा त्यांचा लहान 
पुष्पगुच्छ बनवायची. 


हिवाव्शा ऋतू आला. आणि त्यासोबत थंडी आली. पण यामुक्ठे क्लाराची मोकब्व्या जागेत 
राहण्याची आवड कमी झाली नाही. 

एके दिवशी सकाक्ही शाक्केतून परतणान्या मुलांच्या गटाने क्लाराच्या घराचा किचनचा दरवाजा 
ठोठावला. “आम्हाला शाकेत तुझी आठवण येते, क्लारा,” त्यांच्यापैकी एक महणाली. “आम्ही 
एवढ़्या दूरपर्यत कोणीही मातीचा ढिगारा टाकताना पाहिले नाही,” 

दुसरा महणात्रा.'तुम्ही वाय्याप्रमाणे वेगाने धावता!” तिसय्याने जोडले. क्लाराला वाटले ते सर्व 
एकत्र बोलत आहेत. "क्लारा, तू आमच्याबरोबर स्केटिंग आणि स्लेडिंगला येऊ शकतेस? 
क्लाराने उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला, पण तिला उशीर झाला होता. 


डॉली रागावून म्हणाली, "हे अजिबात योग्य नाही. प्रतिष्ठित घरातील मुली जंगली गुंडांसह 


गावात फिरत नाहीत!” डॉलीने आणखी काही आक्षैप घेण्यापूर्वी, क्लारा धावतच दाराबाहेर गेली. 


डेवी तिच्या मागे होता. काही महिन्यांनंतर, त्याला क्लारा तिच्या वयाच्या इतर मुलांसोबत 
मजा करत होती. अचानक एका मुलाची टाच वकली आणि तो बर्फावर पडला. पण यावर 
कोणता उपाय काठावा लागेल हे क्लाराला माहीत होत॑. 


तिने मुलाच्या जखमी पायाला कात्जीपूर्वक चोव्ठले. “पाय तुटला आहे का?” मुत्राने घाबरत 
विचारले. “नाही, आता टाच नवीनसारखी चांगली आहे,” क्लाराने उत्तर दिले. डेवीप्रमाणेच, त्या 
मुलांनी देखील पाहिले की क्लाराच्या हातात जादू आहे. त्या दिवसापासून तो क्लाराचा चांगला 
मित्र बनला. 


हैंड 


कप 

>« र5 
नह * 
नल 


अत 


४ कल 


त्ल्ज् 
73०८ ् 

£ 
7 आयी 


95 3 


क्लाराच्या हातांची जादू आणि प्राण्यांसोबतचे तिचे खास नाते याबाबतची बातमी गावभर 
पसरली. 


शेजाय्यांनी तिला त्यांच्या गुरांवर उपचार करण्यासाठी बोलावण्यास सुरुवात केली. आता 
क्लाराने लायब्ररीतून पशुवैद्यकीय पुस्तके उधार घ्यायला सुरुवात केली. यामुके तिचा 
सराव वाढला. 


क्लारा वासरे जन्माला घालण्यात, गायींवर उपचार करण्यात आणि मेंद्यांची तुटलेली हाडे 
दुरुस्त करण्यात पारंगत झाली.याशिवाय, तिने झाडे आणि वनस्पती वाढविण्यात जितके 
कौशल्य प्राप्त केले तितकेच प्राविण्य तिने प्राण्यांवर उपचार केले. 


प्रत्येक वसंत ऋतूतील क्लाराची फुलांची बाग गावकय्यांचा हेवा बनली.याच सुमारास डॉलीला 
एक गूढ आजार जडला. जरी डॉली नेहमी क्लाराबददल बोलत असे, तरी तिल्रा आजारी 
पाहणे म्हणजे तिची दुसरी आई गमावण्यासारखे होते. 


डॉलीव्या आजाराने क्लाराचा ग्रंथालयातील मानवी औषधांची पुस्तके वाचण्याचा आणि 
प्रत्येक आजारावरील उपचार शिकण्याचा निर्धार दृढ केला. पण वेव्ठोवेढी, गंमत म्हणून, 
क्लारा अजूनही शाल्करी मुलांसोबत गावात फिरत असे. 


डेवी नेहमी कलाराच्या पाठीशी असायचा, कोणीही तिची चेष्टा करणार नाही याची खात्री 
करायचा. 


५ 
2०2८ 


६4 है सएन 


एके दिवशी, क्लारा शेजाय्याच्या डइकरांवर कॉलराचा उपचार करून घरी परतत 
असताना तिने तिच्या कुट्रंबातील काही शेतमजुरांना डेवीला तबेल्यापासून दूर नेताना 


पाहिले. 

० १; ५0 0.४ । 2 तय ।। 
"क्लारा!" म्हातारा बेन महणाला. "डेवी तबेल्याच्या सर्वात उंच सरईवरून खाली ४ "ऊ. आक आकर कक 
पडला.“ “त्याला गंभीर दुखापत झाली आहे!” दुसय्याने धड्धडत म्हटले. । के के के ' 5 गा न टआ 6 7 औकत 3 


डेवीचे दोन्ही पाय तुटल्याचे क्लाराला त्रगेच समजले. “त्याला खूप काल्जीपूर्वक 
घेऊन जा,” कलारा म्हणाली, तिचा आवाज स्थिर आहे.क्लाराला माहित होते की 
तिला काय करायचे आहे. तिने डेवीचा पलंग खाली दिवाणखान्यात ठेवला. डेवीला 
शेकोटीची ऊब आणि खिडकीतून येणारा सूर्यप्रकाश आवश्यक आहे है तित्रा माहीत 
होते. 


जेव्हा डॉ. रेनॉल्डस आले आणि डेवीची तपासणी केली. मग त्यांनी विचारले, "रुग्णाची काछजी 
कोणी घेतली?” “मी,” क्लारा लाजत घाबरत म्हणाली. "मुली, मी जे केले असते तेच तू केलेस," 
डॉक्टर म्हणाले. त्याने डेवीची हाडे जुछवली आणि बँडेज लावले. त्या रात्री जेव्हा ते निघून गेले 
तेव्हा क्लाराला त्यांच्या देहबोलीवरून समजले की डेवी अपघातातून वाचेल अशी त्यांना वाटत 
नव्हते. पण क्लाराने डेवीची काछजी घेण्याचा आणि त्याल्ा निरोगी करण्याचा निर्धार केला होता. 
तिच्या उत्कृष्ट काव्ठजीबददल धन्यवाद, डेवी त्या भयानक रात्री टिकून राहू शकला. 


यानंतर, दिवसेंदिवस, महिन्यामागून महिना, क्लारा सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यत डेवीसोबत 
असायची. ती नेहमी त्याची चांगली काछजी घेत असे, त्याचे सांत्वन करत असे आणि त्याला 
प्रोत्साहन देत असे.तीन वसंत ऋतू आले आणि गेल्रे. 


डेवीची प्रकृती हल्ूहदू सुधारत गेली. क्लाराने त्याच्या प्रगतीच्या प्रत्येक पायरीवर बारीक नजर 
ठेवली. ज्या दिवशी त्याने पहिल्यांदा पाय हलवले. ज्या दिवशी त्याने बेड सोडला आणि 
खिडकीजवन्ूच्या खुर्चीवर बसवले. पण शेवटचा अडथबव्ठा पार करायचा बाकी होता. डेवीला पुन्हा 
त्याच्या पायावर चालण्याचा प्रयत्न करावा लागणार होता. 


क ञ |] 
-। ध् जे. 


है. 
रा 


#जिडउ 3 
# ६ “5 


०८ #. * 4 कं ० है "हनी! £> 
४४ ॥#॥*5८ 42%; ६६५६४ ६:०३ 


न्‍ 
ह १ 


५ # है,<7 फंसा 


क्लाराने तिच्या प्रिय भावाला उभे राहण्यास आणि काही लहान पावले 
उचलण्यास दररोज प्रोत्साहित केले. ती डेवीसाठी गाणी म्हणायची. ती त्याला 
त्याची आवडती पुस्तके वाचून दाखवायची. तिने त्याच्या टेबल्रावर ताज्या 
फुलांचा गुच्छ ठेवला. जेव्हा फुले कोमेजायला लागली, तेव्हा डेवीला तिथे पुन्हा 
तिच्यासोबत फिरता येईल का, या विचाराने ती एकटीच नदीच्या काठावर 
जायची.पण खेदाची गोष्ट महणजे प्रत्येक दिवस आधीच्या दिवसासारखाच 
निघून गेला. डेवीला चाल्रण्याचा प्रयत्न करण्याचे धैर्य जमले नाही. 


एके दिवशी क्लाराने डेवीचा हात हातात घेतला 
आणि त्याच्यासमोर गुडघे टेकले. "डेवी, मला 
माहित आहे की तू चालू शकतोस. तू नेहमी 
म्हणतो ना की लोकांना बरे करण्याची माझया 
हातात जादू आहे. जर तू चालण्याचा प्रयत्नही केला 
नाहीस तर मी तुझ्यावर विश्वास ठेवणार नाही.* 
डेवीने क्लाराकडे हात पुढे केला पण तो उठू शकला 
नाही. "डेवी, जर मी तुला चालण्यास मदत करू 
शकत नाही, तर मी निरुपयोगी आहे, पूर्णपणे 
निरुपयोगी आहे.“ क्लारा दिवाणखाना सोड़ून 
तबल्याकडे धावली. 


क्लारा एकटी बसून रडत होती. अचानक तिला तबेल्याच्या उंबरठ्यावर सावली 
दिसली. डेवी समोर उभा होता आणि त्याच्या हातात रानफुलांचा गुच्छ होता. 
डेवी हल्हू आवाजात महणाला, "मी नदीच्या काठावर गेलो, मी स्वतः ही फुले 
आणली." तुझया दोन पायांच्या मदतीने. ”क्लारा डोछे मिचकावते. त्याचे डोल्े 
खोटे बोलत नव्हते. डेवी खरोखरच तिच्या समोर होता!” तुमच्याकडे खरोखर 
बरे होण्याची देणगी असते. हा गुण तुमच्या हृदयात आणि तुमच्या हातात 
राहतो. माझे जीवन परत आणल्याबददल धन्यवाद. बहिणाबाई! ”डेवी 
सावधपणे त्याच्या लहान बहिणीजवक गेला. दोघांनी मिठी मारली. दोघांनाही 
आनंदाश्र्‌ तरब्ठले. डेवी म्हणात्रा, "एक दिवस तू एक महान स्त्री होशील, 
क्लारा!" 


क्लारा बार्टन, २९ वर्षाची असतांना 


डेवीने क्लाराबददल वर्तवलेला अंदाज अगदी बरोबर होता. लोकांशी 
वागण्याची आणि त्यांना दयाकृपणे निरोगी बनवण्याची प्रतिभा 
तिच्याकडे खरोखरच होती. ती औषधाच्या इतिहासातील एक 
महान महिला बनली - क्लारा बार्टन. त्याचा पाय बरा झाल्यानंतर 
अनेक वर्षानी, जेव्हा डेवी आणि क्लारा खूप मोठे झाले, तेव्हा डेवी 
आपल्या बहिणीला प्रत्येक वसंत ऋतूमध्ये, तो कठेही असला तरी 
पुष्पगुच्छ पाठवत असे. हा पुष्पगुच्छ पुनर्प्राप्ती, अडथब्व्यांवर मात 
करणे, आजारपण आणि दु:खांवर मात करण्याचे प्रतीक होता 


माझया कटंबाच्या मते, ही चांदीची फलदाणी क्लारा बार्टनची 
आहे. मी माझया आईच्या बाजने विवाहाने कलाराशी संबंधित 
आहे. माझया मामा आणि काकंनी त्यांच्या दोन्ही म॒लांची नावे 
क्लाराच्या वडिलांच्या आणि भावांच्या नावावर ठेवलौ.त्यांचा 
मोठा म॒लगा, स्टीव्हन बार्टन-गा, याचे नाव क्लाराच्या 
वडिलांच्या आणि मोठया भावाच्या नावावरून ठेवण्यात आले 
माझा हा चलत भाऊ एक पशवैदय झाला आणि त्याला 
क्लाराप्रमाणैच प्राण्यांवर उपचार करणे आवडते. तिचा धाकटा 
भाऊ डेव्हिड बार्टन-गा याचे नाव क्लेराच्या आवडत्या भाऊ 
डेव्हीच्या नावावरून ठेवण्यात आले. डेव्हिडला इतिहासात रस 
आहे आणि आजपर्यत कोौट्बिक माहिती रेकॉर्ड केली आहे 
माइझया कट्ंबातील सर्व सदस्यांना क्लारा बार्टनशी असलेल्या 
त्यांच्या सबंधाचा अभिमान आहे 


क्लारा बार्टन तिच्या काव्ठातील एक प्रसिद्ध बरे करणारी आणि 
वैद्यकीय व्यावसायिक बनली. ती शिक्षिका, व्याख्याता, 
परिचारिका आणि जगभरातील मानवी हकक्‍्कांची प्रवक्ता बनली. २१ 
मे १८८८ रोजी त्यांनी अमेरिकन रेड क्रॉसची स्थापना केली. अनेक 
राजे, राण्या, राष्ट्रपती यांना भेटले. इतिहास तिला तिच्या 
शतकातील सर्वात आदरणीय आणि प्रिय स्त्री म्हणतो. 


अमेरिकन गृहयदधादरम्यान जखमी सैनिकांच्या सेवेसाठी कलाराला 
"युद्धाचा देवदूत" महटले गेले. आपल्या दीर्घ आणि गौरवशाली 

जीवनात त्यांनी जागतिक आरोग्य संघटना आणि वैद्यकीय 
व्यवसायावर प्रभाव टाकला.क्लारा जखमी सैनिकांच्या उशाजवल्ठ 
फलांचे छोटे गच्छ ठेवत असे ज्यांची ती काछ॒ूजी घेत असे 


त्याने प्रशिक्षण घेतलेल्या परिचारिकांनाही असेच शिकवले. जेव्हा 
क्लाराला एका सैनिकाच्या कट्ंबाला सांगायचे होते की त्यांनी 
युदधात आपल्या प्रिय व्यक्तीला गमावले आहे, तेव्हा ती नेहमी 

तिच्या पत्राल्ा वाछललेल्या फलांचा गच्छ जोडायची.मी जिथे राहतो 
मिशिगनच्या यनियन सिटी येथील मेटिअर रिज फार्म येथील 
माझया बेडरूममध्ये त्सी-मासी नावाची जूनी चांदीची फूलदाणी 
आहे.एखादयाला सादर केलेल्या फलांच्या लहान गच्छाल्ा च्छाल्रा त्सी 
मासी देखील म्हणतात 


माझी आई आणि तिचे दोन लहान भाऊ मृले 
डावीकडन उजवीकडे माझे काका जॉर्ज-गां 
रिचर्ड-गा आणि माझी आई मेरी एलेन-गा 


माझा मामे भाऊ डेविड बार्टन-गा आणि स्टीवन बार्टन-गा। 


न 


है! बे 


दे 


की 


७७५ 57” 
३ 
के छप ७- 
कद # क्र 
कक की हर ओ 
शक्ल रे * 
०» 
है क्र 
ह ७ ्छे 
की 
छु 
कक शक, 
ज्ी कक 
5] कम भ््े न 


कप $) 0.00... 
| 6 
न््ट जिकथ 


पैट्रिशिया पोलाको 


एक प्रसिद्ध लेखिका आणि चित्रकार आहे. 
त्यांची पुस्तके मोठ॒या प्रमाणात विकली जातात. 
तिने द कीपिंग क्विल्ट, पिंक आणि से, थँक यू 
मिस्टर फॉल्कर यासह जवव्ठपास शंभर मुलांची 
पस्तके लिहिली आहेत.मिस पोलाकोची अनेक 
पस्तके तिच्या बालपणीच्या वास्तविक घटनांवर 
आणि तिच्या कट्ंबातील ऐतिहासिक घटनांवर 
आधारित आहेत. क्लारा आणि इयूईने अशीच 
सुरुवात केली.मिस पोलाको लहान असताना, तिने 
लाजान्ूू कलाराबददल अनेक कथा ऐकल्या, 
ज्याला "इतर मुल्रांशी मैत्री करण्यात अडचण येत 
होती," परंतु जिला "प्राणी आणि फुलांमध्ये सहज 
मित्र सापडले." त्याचप्रमाणे, मिस पोलाकोने 
देखील शाक्ठेत संघर्ष केला आणि ती बनली. 

तिच्या लाजाद्गूपणामुके इतरांच्या उपहासाचे 
लक्ष्य. क्लाराप्रमाणेच मिस पोलाकोचाही 
प्राण्यांसोबत खास मार्ग आहे. ती युनियन सिटी, 
मिशिगन येथे शेब्व्या, मेंद़रया, मांजनगी आणि 
भाजीपाल्याच्या बागेसह राहते. तिच्या बागेत ती 
टोमेंटो, स्वैंश आणि वायफल् बडबड उगवते. 


